साधन संपत्ती निर्धारण व आधार सामग्री विकास 
घटक या योजनेत्तर योजनेखालील २ अस्थायी पदे 
सन २०२४-२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-एफडीएम २०२४/प्र.क्र.१६/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १८ मार्च,२०२४ 
वाचावे :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२४/फ-२ 
दि. ११.१०.२०२३ 
३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१८ (२३-२४/२४७, दि.२६.०२.२०२४ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ 
शासन निर्णय :- 


साधन संपत्ती निर्धारण व आधार सामग्री विकास या योजनेत्तर योजनेतंर्गत २ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील दि. ११.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. सदर पदांची मुदत दि.२९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्या 
अनुषंगाने उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये सन 
२०२४-२५ मध्ये सदर २ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 

महसूल व वन विभागाच्या दि.१०.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भावसे (संवर्ग नियम १९६६ च्या नियम 
क्र.४(२) नुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन), वन्यजीव, नागपूर हे पद आस्थगित ठेवुन 
वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन), वन्यजीव, नागपूर हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात वनसंरक्षक संवर्गात जोडले 
आहे. 

त्या अनुषंगाने खालील विवरणपत्रात दर्शविलेली २ अस्थायी पदे पदे ही संदर्भ क्र.१ अन्वये वनविभागाच्या 
मंजूर आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याने, या २ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय 
दि.२१.०२.२०२४ च्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


वनसंरक्षक 
(नियोजन व व्यवस्थापन-वन्यजीव) 


विभागीय वनअधिकारी (डाटाबेस) 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२४/प्र.क्र.१६/फ-२ 


या पदांवर होणार खर्च होणारा खर्च “प्रधान शीर्ष -२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) ०१ 
वनीकरण १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती (0४) (०१) कार्य आयोजनेची सुधारणा व तयारी (२४०६ ०१४९)” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२४-२५ या वर्षी त्याखालील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तथापि, सदरहू शासन निर्णयातील तरतुदींचे योग्यरित्या 
पालन होईल, याची दक्षता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी 


सदर शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१८१२१३२२२०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRADNYA PRAMOD MULE 
p RA D ) N YA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2a213e6 1027be02368b2655e124509e7 2fb3a334568af8139 
92b1c4e97e13f87, postalCode=400032, st=Maharash 


PRAMOD MULE यावीत 
Date: 2024.03.18 12:22:51 +05'30' 
(प्रज्ञा मुळे) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रतिलिपी :- 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) 

) 

) 


Cc 40 A -O 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/ मंत्रालय, मुंबई 
८) नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई 
वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Sm Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


